सन २०१८-१९ WIT 

राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ 

रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिध्दी 

या योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो २०१८/प्र.क्र. ४१/रेशीम कक्ष 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ जुले, २०१८ 


वाचा: १) शासन निर्णय, स.प.व व. विभाग, क्रमांक : धोरण २०१७/प्र.क्र.६/ टेक्स-५, 
दि. १५ फेब्रुवारी, २०१८ 
२) शासन निर्णय, स.प.व व. विभाग, क्रमांक : प्रवियो-१०१८/प्र.क्र.१९/रेशीम कक्ष, 
दि. १८ एप्रिल, २०१८ 


प्रस्तावना: 


वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत राज्यातील रेशीम शेती व उद्योगाला चालना देण्यासाठी 
मोठया प्रमाणात प्रचार व प्रसिध्दी करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला 
आहे. त्यानुषंगाने शासन निर्णय, क्रमांक : प्रावियो १०१८/प्र.क्र.१९/रेशीम, दि. १८ एप्रिल, २०१८ अन्वये 
“राज्य वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिध्दी " ही नवीन योजना लागू 
करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास 
मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

“ राज्य वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिध्दी ” या योजनेसाठी 
अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून खालीलप्रमाणे नवीन लेखाश्षीर्ष 
उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र.व्ही ०२ Demand No. V-02 
२८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 2851 - Village and Small Industries 
१०७ - रेशीम उद्योग (107) - Sericulture Industries. 
(09) - विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य (01) -Assistance to various Co-operative Organisations. 
(09) (09) राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ (01)(01) Advertising and Publicity for Sericulture under 
अंतर्गत रेशीम उद्योगाचा प्रचार व State Textile Policy 2018-23 (Voted) (Scheme) 
प्रसिध्दी (दत्तमत) (कार्यक्रम) 
(२८५१६५७४ (28516574) 
२६- प्रचार व प्रसिध्दी 26 - Advertising and Publicity 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो २०१८/प्र.क्र. ४१/रेशीम कक्ष 


2. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या दिनांक ४/५/२०१८ च्या मान्यतेने व मा. महालेखापाल, 


मुंबई यांच्या सं. क्र. ख.वि./चा-१ सहकार, पणन FJ THEM विभाग/यूओआर-१८/ २०१८-१९/४०२, 
दिनांक ०८/०६/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४१/ 
२०१८/ व्यय-२, दिनांक १५/०६/२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३ः 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०७२६१२०५५४४६०२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashish Anaclet Lopes 
arash 


2.5.4.20=97c1663938db9Sbf4b157b5906f45b17F 


. 
Ashish 

df64e8db800c9618de046d 
Anaclet Lopes sitsssccamrerssonsn 


Date: 2018.07.26 12:06:26 +05'30 


(आ.अ.लोपिस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर. 

सचिव, ( वस्त्रोद्योग, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
संचालक (रेशीम), रेशीम संचाळनाळलय,नागपूर 

उप सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मुंबई - ३२, 

अवर सचिव १७-स, (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
सर्व कोषागार अधिकारी, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, (वित्त विभाग), व्यय २ -/(अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
कक्ष अधिकारी, (नियोजन विभाग) कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


